पदस्थापना 
उप अभियंता (स्थापत्य) 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः एलटीएस- २०२१/प्र.क्र.६८ /सेवा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: २१.०५.२०२१ 


वाचा - शासन आदेशा, सा.बां.विभाग, क्र.एस ९२/२०२१/प्र.क्र.६ /सेवा-६(क), दि. २७. ४.२०२१ 
शासन आदेश 
शासन आदेश, सा.बां.विभाग, क्र.एस-९२/२०२१/प्र.क्र.६/सेवा-६(क), दि.२७.४.२०२१ अन्वये खालील 
तत्क्त्यात नमूद उप अभियंता यांना त्यांच्याविरूध्द सुरू असलेल्या फौजदारी न्यायालयीन प्रकरणातील निर्णयाच्या व 
विभागीय चौकशीमधील निर्णयाच्या अधीन राहून शासन सेवेत पुनःस्थापित करण्यात आले आहे. सामान्य प्रशासन 
विभाग,शासन निर्णय,क्र.एसआरव्ही-२०२१/प्र.क्र.२०/कार्या-१२,दि.१०.५.२०२१ मधीळ तरतुदीनुसार व सक्षम 
प्राधिकाऱयाच्या मान्यतेने, शासन सेवेत पुनःस्थापित करण्यात आल्यानंतर खालील अभियंत्यांची पदस्थापना त्यांच्या 


नावासमोर दर्डाविलेल्या रिक्‍त पदावर करण्यात येत आहे. 


अ.क्र उप अभियंता यांचे नांव पदस्थापनेचे ठिकाण 


श्री.बबन का. जगदाळे उप अभियंता, मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.वि. कार्यालय, कोकण 
श्री.शिवराम जनार्दन केत | सहाय्यक अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, उस्मानाबाद 

श्री. श्रीराम बाबुराव SR | उप कार्यकारी अभियंता, सा.बां.वि., अहमदनगर 

(श्री.गुंजाळ यांच्या सेवानिवृत्तीमुळे दि.३१.५.२०२१ रोजी रिक्‍त 
होणाऱ्या पदावर) 

४. | श्रीम.संध्या हरिदास मेश्राम | उप कार्यकारी अभियंता, सा.बां.वि.क्र.१ , नागपूर 


२. संबंधित नियंत्रण अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी उपरोक्त उप अभियंता यांना नवीन नेमणूकीच्या 


ठिकाणी तात्काळ रुजू होण्यास सांगावे. 


३. उपरोक्त उप अभियंता यांनी नवीन पदाचा कार्यभार त्वरीत स्वीकारावा, त्यांनी अनधिकृतरित्या गैरहजर 
राहू नये अन्यथा त्यांची अनुपस्थिती अनधिकृत गैरहजेरी म्हणून समजण्यात येईल व विनावेतन करण्यात येईल, 
तसेच त्यांच्या सेवेत खंड पडण्याची शक्यता देखील नाकारता येत नाही. याची जाणीव सबंधितांना करुन देण्यात 


येत आहे. तसेच त्यांचे लक्ष शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.सीडीआर-१०८२/२५६७/२८/अकरा, 


शासन आदेश क्रमांकः एलटीएस-२०२१/प्र.क्र.६८ /सेवा-२ , दिनांक २१.०५.२०२१ 
दिनांक ३०.८.१९८२ कडे वेधण्यात येत आहे. सदर परिपत्रकान्वये दिलेल्या सूचना लक्षात घेता, त्यांनी बदली रद्द 
करण्यासाठी कुठल्याही स्वरुपाची आवेदने सादर केलयास ते शिस्तभंगविषयक कारवाईस पात्र ठरतील, याचीही 


नोंद घ्यावी. 


४. संबंधित नियंत्रण अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी उपरोक्त उप अभियंता यांचा पदभार 
स्वीकारल्याचा दिनांक त्वरीत शासनास कळवावा. विहीत कालावधीत संबंधित अधिकारी पदस्थापनेच्या ठिकाणी 
रुजू न झाल्यास, त्याबाबत झासनास त्वरित अवगत करण्यात यावे, जेणे करुन संबंधितांविरुध्द शिस्तभंगविषयक 
कारवाई त्वरित करणे WaT होईल. म.ना.से. (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम ३० (सी) नुसार बदली झालेल्या 


अधिकाऱ्याचा रजेचा अर्ज स्वीकारु नये/ मंजूर करु नये. 


सदर शासन Aes महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०५२११५०११६७९१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, atl Swati nay Lente 


103cebd447900933 


Sachin ———— 
(स्वा. स. पाटील) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महालेखापाल, १/२ (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य , मुंबई/नागपूर. 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोकण/नाशिक/पुणे/औरंगाबाद/अमरावती/नागपूर 
मुख्य अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, पुणे 
. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नंदूरबार/अमरावती 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर/उस्मानाबाद/अहमदनगर 
. अधिदानव लेखाधिकारी, वांद्रे/मुंबई 
७. संबंधित उप अभियंता यांना संबंधित मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, यांच्यामार्फत. 
खाजगी सचिव, मा.मंत्री (सा.बां) (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) /मा.मंत्री,सा.बां.(सार्वजनिक उपक्रम)/ मा.राज्यमंत्री 
(सा.बां. (सार्वजनिक उपक्रम वगळून)/मा.राज्यमंत्री (सा.बां), (सार्वजनिक उपक्रम), मंत्रालय, मुंबई. 
९. अपर मुख्य सचिव (सा.बां.वि)/सचिव (रस्ते/ बांधकामे) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
मंत्रालय,मुंबई. 
१०. कार्यासन (सेवा-६), सा.बां.वि. मंत्रालय, मुंबई 
११. निवडनस्ती (सेवा-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


